RNI No.MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक १५ ] 


सोमवार , मे ३ , २०२१ / वैशाख १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय ( विस्तार ) , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक आरटीएस -२०२१ / प्र.क्र .२१५ . - लोकशाही दिन कक्ष अधिनियम , २०१५ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ 
चा महा .३१ ) याच्या कलम १४ च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार श्रीमती मेधा गाडगीळ , राज्य सेवा हक्क आयुक्त , कोकण महसुली विभाग 
यांनी राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांना सादर केलेला राज्य सेवा हक्क आयुक्त , कोकण महसुली विभाग या पदाचा राजीनामा स्वीकृत करण्यात 
आला असून त्यांना दिनांक २२ एप्रिल २०२१ ( म.नं. ) पासून राज्य सेवा हक्क आयुक्त , कोकण महसुली विभाग या पदावरुन कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लोकेश चंद्र , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ ९ -१ 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


